महसूल विभागाच्या मंडळ अधिकारी व तलाठी 
कार्यालयांसाठीच्या नमुना नकाशास (Type 
Plan) शासनाची मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीएलडी - २०२३/प्र.क्र.६६ /ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०२४ 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. बीडीजी-१०८९/प्र.क्र.५४/इमा-१ 

दि.०८/०३/१९८९. 

२) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.मुवाशा/1-॥1)॥॥-५५२५/प ३/६६८, 

दि.१३/०७/२०२३. 

3) सार्वजनि बांधकाम विभाग, पत्र क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.०९/इमा-१,दि.२६/०२/२०२४. 
प्रस्तावना:- 

महसूल विभाग हा राज्य शासनाचा महसूली प्रशासनाचा आणि स्त्रोताचा अत्यंत महत्वाचा 

विभाग आहे. तसेच जन्मापासून मृत्युपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीचा महसूल विभागाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध 
येत असतो. नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी पर्यायाने सर्व पातळीवरील महसूली कार्यालये 
सुस्थितीत असणे आवश्‍यक आहे. यामध्ये स्थानिक पातळीवरील तलाठी व मंडळ अधिकारी 
कार्यालयास जनसंपर्क व अभिलेख जतन याअनुषंगाने अत्यंत महत्वाची ठरतात. यास्तव, संपूर्ण 
राज्यभरातून अशा मंडळ अधिकारी व तलाठी कार्यालय बांधकामाकरीता अंदाजपत्रकासहीत प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त होत आहेत. 
०२. राज्यातील विविध जिल्ह्यातून शासन स्तरावर प्राप्त झालेल्या/होत असलेल्या अशा 
कार्यालयांच्या बांधकामांच्या अंदाजपत्रकाच्या किंमतीमध्ये मोठया प्रमाणात तफावत असल्याची, बाब 
शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे, संपूर्ण राज्याकरीता मंडळ अधिकारी व तलाठी 
कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकात एकसमानता यावी, यासाठी एक नमुना नकाशा 
(टाईप प्लान) करण्याचा शासनाचा मानस होता. याकरीता मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांनी तयार केलेल्या AHA मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात 
उच्च स्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या बैठकीअंती आदर्श नमुना AHIR मान्यता प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय:- 

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता प्रदान 
केल्यानुसार, महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय मंडळ अधिकारी व तलाठी या कार्यालयांसाठी पुढीलप्रमाणे 
बांधकाम क्षेत्रफळ मर्यादा खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून खालील आदर्श नकाझांस याद्वारे 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव क्षेत्रफळ (चौ.मी) | कामाची किंमत (रू. लक्ष) 


१ | मंडळ अधिकारी कार्यालय. ४३.०२ २२.०२ 


२ तलाठी कार्यालय. २८.२६ १४.८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२३/प्र.क्र.६६/ई-८ 


०२. SaTAYS कार्यालयांसाठीचे नमुना नकाठो (Type Plan) व अंदाजपत्रक (Recapitulation Sheet) 
या शासन निर्णयासोबत जोडलाआहे. 
(०१) नमुना नकाशातील मंडळ अधिकारी कार्यालयाचे बांधकाम G-Floor असे असून त्याचे 
एकूण क्षेत्रफळ ४३.०३ चौ.मी व तलाठी कार्यालयाचे बांधकाम G-Floor असे असून त्याचे एकूण 
क्षेत्रफळ २८.२६ चौ.मी. व. एवढे असेल. 


(०२) सदर कामाचे दर रू.२८,०००/- प्रति चौ.मी. असून, ते सन २०२३-२४ च्या दरसूचीवर 
आधारीत आहे. 
(०३) सदर अंदाजपत्रकात विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा (किमान १५०० लि. टाकी), बोअरवेल 


तसेच कार्यालयीन फर्निचर यांचा समावेश आहे. आकस्मिक निधी, वस्तु सेवा कर यांचा समावेश 

असल्याचेही प्रशासकीय मान्यता आदेशात समाविष्ट राहील. 
०३. सदर झासन निर्णय दि.१६/०२/२०२४ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता 
दिल्यानुसार, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४५-आअ/इमा-१, 
दि. ०१/०९/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१२१७५७३३४५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL SHRIDHARRAO KOTHEKAR 


SUNIL SHRIDHARRAO १५१८३४५ ४१७७७०७05०, ०-0. 


)VERNMENT OF 


KOT H E KA R (यी OU = REVENUE AND FORESTS 


Date: 2024.07.12 18:10:29 +05'30" 


(सुनिल कोठेकर) 
सोबत: आदर्श नमुना नकाशा/अंदाजपत्रक. उपसचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (महसूल), यांचे विशेष कार्य अधिकारी,मंत्रालय,मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
४. विभागीय आयुक्त, पुणे/अमरावती/कोकण /छत्रपती संभाजीनगर/नाशिक/नागपूर विभाग 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १/२, नागपूर/मुंबई. 
६. मुख्य ARIAS, AERIS राज्य,मुंबई. 
७. जिल्हाधिकारी, (सर्व) 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (सर्व) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 
१०. उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३/ अर्थ-२) मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
११. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१२. सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-९/अर्थ-१२),मंत्रालय,मुंबई. 
१३. कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, -३२ 
१४. निवड नस्ती, ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


११ ८- | yt 


cee "A “Md 
‘LOSLIHDYY 33109 3-1 30 391440 


००५००५-, WW २01935 


301440 TNVMIHGY १0७१0४ 491440 IHLVIVE 40 ४७५७३0 उत 3$030घत 


squibs ¢o'ep = easy dnqyying 


301440 PYG TWONV ONY ३371333 BLEVIVE 40 NOISSG उत GisodOUd 


SOveeaL 


= 
eo OOo 
4014450 IHLVIVL AO NOISAG AdAL GASOdOUc 


व्हि ५-8 "४४ “amd 
‘TOSELIHOUV ASIHO SHL AO 3529313360 


syuibs 97'a7 = eoay dnuping 


391440 111४101 40 NOISSG उत्त G3IS0dOud 


४४'४५७०६  . 
1) ज0330 THEVIVE ४४३४० 
18४90४ TWaNvN 


8.8.) “> ५ L3dvavd 
WL ETO 


983 [ar 


491440 IHLVIVL 10 NOISAG AdAL GASOdOUd 


SZ XOO'S 


- 301440 IHLVIVL WAND > 
INVMIHGY IWGNVW 


११५ || 


“Ss "AW 0९070१ 
‘IOSLIHOYY ASBIHO 3HL AO 3231330 


4914450 IHLVIVL 40 NOISAG AdAL GASOd0Ud 


472 


Talathi 


) NV vb 


Name of the Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work : Construction of Talathi OTE of Work : Construction of Talathi Office 
Executing Agency - Public Works Dep artment 
RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Scope Unit Rate Norms 


Rs Per (Sqmt./ Meter’ | Component Wise 
LumpSum etc.) 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Comp onents 
। न्य य ची 
Ground Floor [2826 10... 28,000 
r 2826 [sqm | id 
risa on amor Co > 
apatite 
| | a नी ump house, bore well etc ae ee ee Se 
aE न्य त 
sub Total (3)| 39564 
SSS ee Sub Total (4 
Sa. [sub Total (१) 116.798 
B) [MISCELLANEOUS ITEMS a स 
फळाफळा 23 


internal /Approach Roads, Land ० 
Development, Parking, Land Scaping Etc. 0. spite 
ee Sor 58,608 
Project Cost (P)= (A) + (B) | ___14,75,402| 


C) [PROVISIONS ee 
ल्य () Contingencies 4% on (sub total 871) | aes 
(ii) GST 18% on (P) mee) as 


(iii) Price Escalation 5% on (P) 
(vii) Labour Insurance 4% on (P) 


ade aged 3,13,748 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C 14,89,150 
SS ee eee 4.89 


PLINTH AREA RATES FU RATES FOR 
Bidg Proper Cost 
Elect. Work 


4 Rs 28,000 /Sqm 
2 

3 Water Supply 

4 


Rs 6,619 /Sqm 
Rs 4,400 /Sqm 
Rs 5,000 /Sqm 


oie rutin Rate (Project Cost PBA) > 4892 लया 
Overall Construction Rate Project Cost P/BUA 41,592 /Sqm 


*> 2८१०१९७] 


Mandal 


Name of the Department : Revenue and Forest Department 
Name of Work : Construction of Mandal Office 


GRE I, 1 


Executing Agency - Public Works Department 
RECAPITULATIO ET 
Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 

Rs Per (Sqmt./ Meter! | Component Wise Total | 
| (A) [ESSENTIAL ITEMS (Components aoe 
Building proper (Built Up Area - Sq.m) | Saas =e ces! Re aa oe 

ety (Ground Floor_ [43.03__|Sq.M__| 12,04,840 
a : Total B.U.A. = tos ea |__| Sub Total OF 42,04,840 | 
Electrification [Internal | ____ 60,242 
External (Including Fire fightin aes of (a) | ______ 12.200} i 
Pup house ors wees > house, bore well etc eS 7,00,000 
aT Supply & Sanitary Works Sub Total (3 60,242 | 
ea a Sub Total (4 1,80,605 | 
a ae जत — 
(8) | a 
Water Main Storage ______-__- Main Storage 11500०5 23 | 
internal /Approach Roads, Lan Development, जलक 
Parking, Land Scaping Etc. mie a ese 
aE Sub Total (8 88,718 
47 ,36,937 


Page | 


Project Cost {P)= 
PROVISIONS _—_—7)contingencies on ढवळा) 313658 
i) Contingencies 4% on (sub total Ai SO ee 
18% on (P) 11111 3,12,649 पक सने 
- 847 


A) +(B 


— i 8s on) GST 
a iii) Price Escalation 5% on (P cer 
vii) Labour Insurance 4% on (? ae 
aes ; Sub Total (D) 4,65,059 
OTAL COST OF PROJECT PC) (AtB+C+D 22,01,996 
Say Rs. Lakhs 22.02 
| ae ‘= Rs _ 28,000 /Sqm 
2 Elect. Work ‘= Rs § 404 /Sqm 
PS Water Supply ‘= Rs ~_1,400_/Sqm 
4 ‘= Rs 5,000 /Sqm 
38,304 ‘Sqm | 
i 


Fumiture ; ; 
a ला... ल -- Rate Excluding Misc.&Optional Items 
Overall Construction Rate 40,366 _/Sqm 


